सचिव (मराठी भाषा) यांच्या कार्यालयीन 
वापरातील fica करण्यात आलेल्या 
वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- वाहन २०२३/प्र.क्र. ४०/ अर्थसं 
नवीन प्रशासकीय भवन, ८ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा :- 

१) मराठी भाषा विभाग, ज्ञापन क्र. वाहन २१११/प्र.क्र.६०/२०११/आस्था-१, दि.१९/०९/२०११. 

२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. वाहन २०२१/प्र.क्र.9७/आस्था-१, दि.२३/११/२०११. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. वाहन २०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८/०७/२०२०. 

४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन २०२१/प्र.क्र.२२/२०२१/विनियम दि.०३/०२/२०२२. 


५) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचा, शासन निर्णय क्र. मडइवाधो-२०२१/प्र.क्र.२५/तां.क.४ 
दि.१२/०४/२०२२. 
६) शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांचे पत्र क्र. शापसे /वा.त./२०२३/२६२, 
दिनांक २३/०६/२०२३. 
७ मराठी भाषा विभाग, कार्यालयीन ses, क्र. वाहन-२०२३/ प्र.क्र३८ /अर्थसं, 
दि. २८/०६/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार विभागाच्या संदर्भ क्र.२ 
येथे नमूद दि.२३.११.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या सचिवांसाठी कार्यालयीन वापराकरीता 
“कार” या वाहन प्रकारातील ०१ वाहन मंजूर करण्यात आले आहे. विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.१९.०९.२०११ च्या ज्ञापनान्वये विभागाच्या सचिवांच्या कार्यालयीन वापराकरीता मारुती सुझुकी कंपनीचे 
मारुती स्वीफ्ट डिझायर व्ही एक्सआय वाहन क्र. MH-09-AN - ६५६५ हे वाहन सन-२०११ मध्ये खरेदी 
करण्यात आले. तद्नंतर, सदर वाहनावर देखभाल/दुरुस्तीवर अद्यापपर्यन्त झालेला खर्च तसेच, 
वाहनाच्या दुरुस्तीवर भविष्यात करावा लागणारा खर्च पहाता, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांचे 
अभिप्राय घेऊन संदर्भ क्र. ७ येथील या विभागाच्या दि.२८/०६/२०२३ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये वाहन क्र. 
MH-09-AN - ६५६५ निर्लेखित करण्यात आले आहे. 


२. सचिव (मराठी भाषा) यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी असलेले वाहन क्र MH-09-AN - ६५६५ 
निर्लेखित करण्यात आल्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन वाहन खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. सचिव, मराठी भाषा 
यांच्या कार्यभारातीळ विषय पहाता, सचिवांना शासकीय दौरे करावे लागतात. त्यातील काही ठिकाणी 
चार्जिंग स्टेशनची सुविधा मिळण्याची शाश्वती नसल्याची बाब विचारात घेऊन पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्र. ५ मध्ये नमूद दि.१२/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयातील इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी 
करण्याच्या तरतुदीतून या विभागाच्या सचिवांकरीता खरेदी करावयाच्या वाहनाकरिता इलेक्ट्रिक वाहन 
खरेदीतून विशेष बाब म्हणून सुट दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०२३/प्र.क्र. ४०/ अर्थसं 


यास्तव, सचिव, मराठी भाषा यांच्या कार्यालयीन वापराकरीता Mert करण्यात आलेल्या 
वाहनाच्या बदली पेट्रोल/ डिझेल इंधनावरील नवीन वाहन खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय- 


सचिव (मराठी भाषा) यांचे कार्यालयीन वापराकरीता असलेले जुने वाहन निर्ळेखित करुन त्याच्या 
बदली पेट्रोल/डिझेल इंधनावर चालणारे नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी अध्यक्ष, राज्यस्तरीय आढावा 
समिती यांनी दि.०९.११.२०२३ रोजी मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून तसेच, संदर्भ क्र.३ 
येथे नमूद दि.२८.७.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार रु.१२.०० लक्ष किंमत मर्यादेत (वाहनाची किंमत + वस्तू 
व सेवा कर + CUR रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करून) 
पेट्रोल / डिझेल इंधनावरील नवीन वाहन खरेदी करण्यास व यासाठी येणा-या खर्चास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


छै, सदर वाहनासाठी होणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. झेडएफ-१-प्रधानशीर्ष २०५२- 
सचिवालयीन सर्वसाधारण सेवा ०२० सचिवालय (००) (00) (०१) मराठी भाषा विभाग (२०५२ ५०५४) 
(अनिवार्य) १३, कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली करण्यात येईल. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५२१/ व्यय-४, दि.३१.१०.२०२३ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२२/ विनियम, दि.०८.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपल 
असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१११७१२४३१००३३३ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आले आहेत 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 


MANISHA naar ec 
CHETAN SHINDE प 
(मनिषा शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव (मराठी भाषा), मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२. उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थ-१४/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई- ४००३२. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. लेखाधिकारी, लेखा व कोषागरे, मुंबई 
७. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
८. कार्यासन अधिकारी, रोखझाखा, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (अर्थसंकल्प) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


